मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व 
प्रशिक्षण केंद्राच्या नियामक मंडळामध्ये अशासकीय 
सदस्य म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२४०/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-२० जुले, २०२३ 


संदर्भ:-१.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:हसंप्र-२०२२/प्र.क्र.११७/९-अ, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ 


२.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:हसंप्र-२०२२/प्र.क्र.२०५/९-अ, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२ 


३.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र-२०२२/प्र.क्र.२४०/९-अओ, 
दिनांक ०१ फेब्रुवारी, 2023 


प्रस्तावना:- 

आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. हळदीला आर्थिक, धार्मिक, औषधी व 
सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य 
प्रसाधनांमध्ये, जैविक किटकनाडाकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सामाजिक कार्यातही हळदीला 
अनन्य साधारण महत्त्व आहे. 


हळद लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत MAHA येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्यातील 
हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता हिंगोली जिल्ह्यात “मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) 
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र“ स्थापन करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर केंद्रासाठी अध्यक्ष म्हणून 
मा. श्री. हेमंत पाटील, लोकसभा सदस्य, हिंगोली लोकसभा मतदार संघ यांची नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सदर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे 
कामकाज करण्यासाठी गठित केलेल्या नियामक मंडळामध्ये हळद उत्पादक प्रगतीशील शेतकरी 
SING सदस्य म्हणून संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. संभा रामाराव सिध्देवार, 
मु. कुरुंदा, ता. वसमत, जि. हिंगोली यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आता नियामक मंडळातील 
उर्वरित अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे... 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार गठित केलेल्या नियामक मंडळामध्ये 
खालीलप्रमाणे अशासकीय सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAW २०२२/प्र.क्र.२४०/९-ओ 


अ.क्र नांव/शासनाचे विभाग, संस्थांचे अधिकारी/पदाधिकारी समितीतील पद 


ae) 


हळद उत्पादक शोतकरी-एक (9) अशासकीय सदस्य 


१. श्री. शिवाजी देवराव काकडे 
मु. पो. खादगाव, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर 


उद्योग गटातील प्रतिनिधी-दोन (२) अशासकीय सदस्य 


१. श्री. लक्ष्मीनारायण रामायण रामेश्वर FRET 
मु.पो. वसमत, ता. वसमत, जि. हिंगोली 


A) 


२. श्री. रितेश रमेश जुजाराव 
मु. पो. नांदेड, ता.जि. नांदेड 


महिला गटातील प्रतिनिधी-दोन (२) अझासकीय सदस्य 
१.सौ. प्रतीक्षा सोमेश्वर पतंगे 
मु.पो. ISAT, ता. कळमनुरी, जि. हिंगाली 


२.सौ. सुनंदा गोविंदराव पौळ 
मु. पो. बनचिंचोली, ता. हदगाव, जि. नांदेड 


Boe) 


ioe 


हळद क्षेत्रा काम करणारी एनजीओ/संघ/फेडरेडान Ba) अशासकीय सदस्य 
प्रतिनिधी-दोन (२) 
१. श्री. सदाशिव व्यंकटराव पुंड 
हळद उत्पादक संघ, नांदेड, जि. नांदेड 
मु. पो. पिंपळगाव पुंड, ता. जि. नांदेड 


२. श्री. मन्मथ रामराव सिध्देवार 
हळद उत्पादक संघ, हिंगोली, जि. हिंगोली 
मु. पो. कुरुंदा, ता. वसमत, जि. हिंगोली 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७२०१६१०१९९२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR wa 


(हे. गो. म्हापणकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५ 
२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAW २०२२/प्र.क्र.२४०/९-ओ 


३. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

४. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

५. मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संस्थेचे अध्यक्ष. 

६. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८. मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०.प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन), कृषि, WRG, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.आयुक्‍्त (कृषि), कृषिआयुक्‍तालय, पुणे. 

१२.आयुक्‍त (अन्न व औषध प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३.विकास आयुक्‍त उद्योग, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.महासंचाळक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषद, पुणे. 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

१७.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली. 

१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,हिंगोली. 

१९.संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषिआयुक्‍तालय, पुणे. 

२०.संचाळक (आयुष), आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१.सहायक GASH (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२२.महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

२३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

QWs. Wald, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

२५.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

२६.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 

मुंबई-४०० 032 

२७.श्री. शिवाजी देवराव काकडे, मु. पो. खादगांव, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर 

२८.श्री. लक्ष्मीनारायण रामायण रामेश्वर AREA, मु. पो. वसमत, ता. वसमत, जि. हिंगोली 

२९. श्री. रितेश रमेश जुजाराव, मु. पो. नांदेड, ता. जि. नांदेड 

३०.सौ. प्रतीक्षा सोमेश्वर पतंगे, मु. पो. कांडली, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोळी 

३१.सौ. सुनंदा गोविंदराव पौळ, मु. पो. बनचिंचोळी, ता. हदगांव, जि. नांदेड 

३२.श्री. सदाशिव व्यंकटराव पुंड, मु. पो. पिंपळगाव पुंड, ता. जि. नांदेड 

३३. श्री. मन्मथ रामराव सिध्देवार, मु. पो. कुरुंदा, ता. वसमत, जि. हिंगोली 

३४. निवड नस्ती ९-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


